नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील संचालक, नगर रचना (गट-अ / 


राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२४/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
2. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२४/नवि-२७, 
दि.३१.०१.२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण 


संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संचाळक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठता TA संचाळक, नगर रचना संवर्गातील अधिकारी यांची एकही हरकत / 


सूचना शासनास प्राप्त झालेली नाही. सबब, संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची 


दि.०१.०१.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये अंतिम 


करण्यात येत आहे. 


३. नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संचालक, नगर रचना 


(गट-अ / राजपत्रित) या पदावरील अधिकाऱ्यांची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मधील अंतिम 


ज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायानिर्णयानुसार 


तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२४/नवि-२७ 


अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत 


आहे. तसेच, उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन ook नंतरच्या 


निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२३१००३१२०८१७०६२५ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 


V | च AY CHAUDHARI 


DN: CN = VIJAY KARBHARI 


KARBHARI O= GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = URBAN 


CHAUDHARI DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Date: 2023.10.03 16:09:01 +05'30' 


सहपत्र:- परिशिष्ट-अ (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सर्व संबंधित संचालक, नगर रचना यांना 

(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 

२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 

४. निवडनस्ती (नवि-२७) 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२४/नवि-२७, दि.०३.९०.२०२३ सोबतचे परिशिष्ट-"अ' 


नू (दिनांक- दिनांक 
(दिनांक-महिना- | महिना-वर्ष) (दिनांक- 
वर्ष) महिना-वर्ष) 


a ee a | ७ | ८ | $___| 
१०/०९/१९६८ saa 


श्री.अविनाश भालचंद्र पाटील | पदोन्नती 


१३/०९/२०२१ | १३/०९/२०२१ | ३०/०९/२०२६ | बौ.ई.(सिव्हिल), एम.ई.(टि.पो.) 
ए.आय.टी.पी., एम.आय.ई. 
टी.अँन्ड सी.पी. 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 
V | JAY KA R B H A R | IN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI. 
C H A U D H A R | BR OUSANMENT OF MALIARASHTRA, OU 


= URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.10.03 16:09:15 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


